संसदीय कार्य विभागाच्या आस्थापनेवरील १० 
अस्थायी पदे दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२१ 
पर्यत पुढे चालू ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थापना-०४१७/प्र.क्र.३०/पाच 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२०. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/विसु-१, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर, २००४ 
२) शासन निर्णय, संसदीय कार्य विभाग क्र.आस्थापना-०४१७/ प्र.क्र.३०/पाच, 
दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२०. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ. पु. क., 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२०. 


शासन निर्णय:- 
संसदीय कार्य विभागाच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद केलेल्या एकूण १० अस्थायी पदांना 


संदर्भाधिन दिनांक २४.०२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यात आली आहे. 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या वेतनश्रेणी (रुपये) 
a "| २ ३ ४ 
एस-१७ : ४७६००-१५११०० 
i | कक्ष अधिकारी (राजपत्रित-ब) | २ = ७७७ 
एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
२ सहायक कक्ष अधिकारी ३ एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 
लिपिक-टंकलेखक २ एस-६ : १९९००-६३२०० 
४ शिपाई ३ एस-१ : १५०००-४७६०० 
एकूण 1१ | ० 


२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० अन्वये देण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार, संसदीय कार्य विभागाच्या आकृतिबंधात समाविष्ट असलेल्या वर नमूद केलेल्या या 
विभागाच्या आस्थापनेवरील १० अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२० ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, 
२०२१ या कालावधीसाठी याद्वारे मुदतवाढ देण्यांत येत आहे. 


३. उपरोक्त पदांवर होणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक पी-१, अंतर्गत असलेल्या क्रमांक 
२०५२, सेक्रेटरिएट - सर्वसाधारण सेवा, ०९०, सचिवालय (००) (००) (०१) संसदीय कार्य विभाग (संगणक 
संकेतांक २०५२०२६८) -०१ वेतन” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत यावा व सदर लेखाशिर्षाखाळील 
सन २०२०-२१ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-०४१७/प्र.क्र.३०/पाच 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
३१ ऑगस्ट, २०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

घ्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२००९०२१६०५२५०३१५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Tikamdas N. 
Shikharame 


(टि. न. शिखरामे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई, 

२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा) मुंबई, 

3) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई, 

५) आहरण व संवितरण अधिकारी, रोखशाखा (2 प्रतीसह), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६) सामान्य प्रशासन विभाग कार्या.१४, १४-अ. 

७) वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प १८, वित्तीय सुधारणा-१ व आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई, 

८) सर्व कक्ष अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


